कार्यकारी 


अभियंता (यांत्रिकी) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-११२३/(प्र.क्र.२५/२०२३)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


शासन ses : 


मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(३), ४(४ व कलम ५ मधील तरतुदीनुसार 


व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गातील 
खालील अधिकार्‍यांच्या WIRTH कारणास्तव बदलीने पदस्थापना स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्डाविल्याप्रमाणे 


करण्यात येत आहे: 
अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
क्र. 
a 2 3 1४ | 
| श्री. नितीन पांडुरंग खडसे कार्यकारी अभियंता, झडपव्दार | कार्यकारी अभियंता, जनाई 
निर्मिती विभाग,पुणे Breas उपसा सिंचन (यांत्रिकी) 


विभाग, अहमदनगर 


२. | श्री.प्रकाडा नारायण थोरात 


कार्यकारी अभियंता, जनाई 
शिरसाई उपसा सिंचन (यांत्रिकी) 
विभाग, अहमदनगर. 


कार्यकारी अभियंता, झडपव्दार 
निर्मिती विभाग,पुणे 


३. | श्री. सचिन अशोक लाखे 


कार्यकारी अभियंता, मुख्य व्दार 
उभारणी पथक क्र.५, नाशिक. 


कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी 
विभाग, कोल्हापूर 


षि श्री. दत्तात्रय रामराव सावंत 


कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी 
विभाग, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प, 
नांदेड. 


उप अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ (STU), नांदेड 


५. | श्री. नितिन बन्सीलाल कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द | कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी 
जयस्वाल अवर सचिव जलसंपदा विभाग । भांडार विभाग, दापोडी, पुणे 
मंत्रालय, मुंबई. 


६. श्री. महेंद्र दादाराव सुर्यवंशी 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपूरी 
पंपगृह विभाग, नांदेड. 


कार्यकारी अभियंतानिरीक्षण , 
औरंगाबाद ,पथक 


7 श्री. ईश्वरकुमार मधुकरराव 
आत्राम 


कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी 
अभियांत्रिकी कर्मशाळा विभाग, 
नागपूर. 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपूरी 
पंपगृह विभाग, नांदेड 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-११२३/(प्र.क्र.२५/२०२३)/आ (वर्ग-१) 


अ. amare नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
क्र 
८. | श्री. जितेंद्र मुकृंदराव पाटील । कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी । सध्याच्या पदावर एक वर्ष मुदतवाढ 
विभाग, नाशिक. 
९. | श्री.शरद महादेव देवकाते सहामुख्य. अभियंता (यात्रिकी), | कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, 
जलसंपदा विभाग, नाशिक. प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र (यांत्रिकी(, 
दापोडी, पुणे 
शि ०. श्री. विलास चिंतामण गुंबाडे  । कार्यकारी अभियंता, wet । कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द 
भांडार विकास विभाग, कळवा, | अवर सचिव जलसंपदा विभाग 
ठाणे. मंत्रालय, मुंबई 
शि १, श्री. आनंद रामदास काळमेघ । कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी । सध्याच्या पदावर एक वर्ष मुदतवाढ 
विभाग, सातारा 
१२. श्री. सुभाष मलप्पा बागेवाडी  । कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी । कार्यकारी अभियंता, मुख्य व्दार 
विभाग, कोल्हापूर. उभारणी पथक क्र.५, नाशिक 
१३, श्री. WRI भगवानराव भगत  । कार्यकारी अभियंता, द्वार सध्याच्या पदावर एक वर्ष मुदतवाढ 
निर्मिती व उभारणी विभाग क्र.१, 
अमरावती. 
ण श्री. धनंजय वामन पाटील कार्यकारी अभियंता, सरदार सध्याच्या पदावर एक वर्ष मुदतवाढ 
सरोवर विभागीय कक्ष, जळगाव. 


२. संबंधित अधिकाऱ्यास बदलीने पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केले आणि ते बदलीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.inal ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 

३. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 
संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 

४. सदर बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

च्‌. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०६३०२१३७४३८८२७ असा आहे. हा आदेश 


पृष्ठ ३पैकी२ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-११२३/(प्र.क्र.२५/२०२३)/आ (वर्ग-१) 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन Beal जलसंपदा 
विभागाच्या httos://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAKHI SACHIN 
CHAVAN 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. अ.मु.स.(जलसंपदा)/ सचिव ( लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 


. महासंचालक/सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

. संबंधित अधिकारी. 

ष्‌ 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१०.कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३पैकी३ 


